मोर्चा,घिराव व निर्दशने याबाबतची 
माहिती. 


-. महाराष्ट्र शासन 

. गृह विभाग 
शासंन परिपत्रक क्र.एमआयएस ०५०५/प्र.क्र.-५०/विशा-१ अ 
मंत्रालय,मुंबई- Yoo ०३२, दिनांक : १२ मे, २००५ 


परिपत्रक :- 


feet व तालुका पातळीवर विविध संघटनांतर्फे विविध विषयांवर मोर्चाने 
येऊन निदर्शने करून विमागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना निवेदने सादर 
केली जातात, अशी निवेदने त्यांच्याकडून गृह विभागकडे पाठविली जातात. परंतू त्यामधील 


विषयाचा गृह विभागाशी संबंध नसतो. कारण गृह विभागात अशा मोर्चाच्या संदर्भात केळ. 


कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधीत बाबींवर कार्यवाही करणे अभिप्रेत असते... त्यामुळे गृह 
विभागात प्राप्त झालेल्या अंशा. निवेदनामधील मागण्या/समस्या/अडचणीं इत्यादींचा. fee 
केला जात नाही : 


ate बाबींचा विचार करता सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व. 
तहसीलदांर यांना कळविण्यात॑ येते की, त्यांच्याकडे आलेला मोर्चा विविध संघटनांनी केलेली 
निदर्शने/घेराव याबाबतची केवळ कायदा व सुव्यवस्था बाबतची वस्तुनिष्ठ माहिती पत्राद्वारे 
गृह विभागास कळविण्यात यावी. व त्यांच्याकडे प्राप्त झालेली विविध विषयावरील शासनाची 
निवेदने संबंधीत मंत्रालयीन विभागाकडे परस्पर पाठवावीत. 


उपरोक्त सूचना जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या अधिपत्याखालील सर्द 

तहसीलदार यांना दयाव्यात. | | 
Crh प्या. 

( प्रमि.चव्हाण ) | 

कक्ष अधिकारी,गृह विमाग,महाराष्ट्र शासन . 


प्रति, 
१) सर्व विभागीय आयुक्त, 
२) सर्व जिल्हाधिकारी 
३) प्रभारी नौंदणी शाखा,गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२, 
४) निवडनस्ती. (विशा-१अ ) | 


DASHUBHANGNSPL-LA\LETTERM2 gr 2005/05/12 11:24:19 


